Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक २] 


शुक्रवार , जानेवारी १५ , २०१६/पौष २५ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रूपये १८- ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .)( ना . वि . पु .) म . शा . रा . अ .क्र . ३ 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक - अका - नपाप्र - कावि - ७५ - २०१६. 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १ ) मधील तरतुदी प्रमाणे राज्य निवडणूक 
आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ - नप - २०१५-प्र.क्र . १७ -का .०६ , दिनांक ०४ - १२- २०१५ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , आशुतोष सलिल , 
जिल्हाधिकारी, वर्धा या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , वर्धा नगरपरिषदेच्या दिनांक १० -०१- २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट निवडणुकी 
मध्ये या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधीत उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून प्रभाग निहाय नगरपरिषद सदस्य म्हणून 
निवडून आले आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


प्रभाग क्रमांक 


शेरा 
( जर पद आरक्षित असेल तर 

भरावयाचा तपशील ) 


( २ ) 


( ३ ) 


यादव अनिल रामप्यारे 


९(ड) 


सर्वसाधारण 


वर्धा : 


आशुतोष सलिल , 
जिल्हाधिकारी , 


दिनांक १३ जानेवारी २०१६ . 


वर्धा. 


ना .- एक - अ - १ (१७६१ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५, २०१६ / पौष २५ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा.)( ना . वि . पु .) म . शा . रा . अ .क्र . ४ 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No. AK - MC. ADM- WS - 75 - 2016. 

In exercise of the powers delegated to me by State Election Commission Order No.RANIA -NP - 2015 
PRA. KRA.17- KA.06, DT 04- 12- 2015 as per Section 19 ( 1 ) of Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchats , 
and Industrial Townships Act, 1965, I Ashutosh Salil, Collector, Wardha hereby publish the names of person who 
have been declared elected as Councillor of the Municipal Council , Wardha from the ward shown against their 
names in the General Elections held on 10th January , 2016 . 

SCHEDULE 
Serial Name of the Councillor elected 

Ward 

Remarks 
No . 

(wheather seat is reserved , 

If so for whom) 
(1 ) 

( 3 ) 
Yadav Anil Rampyare 

9( D) 

General 


No . 


Wardha : 
Dated the 13th January 2016 . 


ASHUTOSH SALIL , 
Collector, Wardha . 


भाग १- अ ( असा.)( ना . वि .पु.) म . शा . रा. अ .क्र . ५ 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक - अका-नपाप्र - कावि - ७६- २०१६. 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९( १ ) मधील तरतुदी प्रमाणे राज्य निवडणूक 
आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ -नप- २०१५-प्र .क्र .१७- का .०६ , दिनांक ०४-१२- २०१५ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , आशुतोष सलिल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , हिंगणघाट नगरपरिषदेच्या दिनांक १० -०१ - २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट 
निवडणुकीमध्ये या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधीत उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून प्रभाग निहाय नगरपरिषद सदस्य 
म्हणून निवडून आले आहे . 

अनुसूची 
अ .क्र . निवडून आलेल्या सदस्यांचे नांव 

प्रभाग क्रमांक 

( जर पद आरक्षित असेल तर 

भरावयाचा तपशील ) 
( २ ) 
मडावी मेघा नितीन 

२( अ ) 

अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 
धोबे निता सतिश 

नागरिकांचा मागासवर्ग ( स्त्री ) 
डोंगरे शुभांगी सुनिल 

५(ब ) 

नागरिकांचा मागासवर्ग ( स्त्री ) 
देवढे मनिष वसंतराव 

६ ( अ ) 

नागरिकांचा मागासवर्ग 
तेलंग प्रलय भाऊराव 

६( ड ) 

सर्वसाधारण 
तिमांडे सौरभ राजू 

सर्वसाधारण 


शेरा 


( ३ ) 


( ४ ) 


२( ब ) 


mccww०० 


वर्धा : 
दिनांक १३ जानेवारी २०१६. 


आशुतोष सलिल , 
जिल्हाधिकारी , 

वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १५ , २०१६ / पौष २५ , शके १९३७ 


३ 


भाग १ - अ ( असा .)( ना . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . ६ 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No . AK- MC . ADM- WS - 76 - 2016. 

In exercise of the powers delegated to me by State Election Commission Order No.RANIA -NP - 2015 
PRA. KRA. 17 - KA. 06, DT 04 -12- 2015 as per Section 19( 1 ) of Maharashtra Municipal Councils, Nagarpanchats , 
and Industrial Townships Act, 1965 , I, Ashutosh Salil, Collector, Wardha hereby publish the names of person who 
have been declared elected as Councillors of the Municipal Council, Hinghanghat from the ward shown against 
their names in the General Elections held on 10th January, 2016 . 

SCHEDULE 
Serial Name of the Councillors elected 

Ward 

Remarks 
No. 

No . 

(wheather seat is reserved , 

_ If so for whom) 
( 2 ) 
Madavi Megha Nitin 

2( A ) 

Scheduled Caste (Women ) 
Dhobe Nita Satish 

2 ( B ) Backward Class of Citizens (Women ) 
Dongare Shubhangi Sunil 

5 ( B ) Backward Class of Citizens (Women ) 
Devdhe Manish Vasantrao 

6 ( A ) Backward Class of Citizens 
Telang Pralay Bhaurao 

6 ( D ) General 
Timande Saurabh Raju 

7 ( D ) General 


( 3 ) 


( 4 ) 


on---- 


Wardha : 
Dated the 13th January 2016 . 


ASHUTOSH SALIL , 
Collector, Wardha. 


भाग १ - अ ( असा .)( ना .वि . पु .) म . शा . रा . अ .क्र . ७ 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक - कली-पंस पोटनि - कावि- ३० - २०१६. 

महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ५७ च्या पोट- कलम ( ३ ) च्या खंड ( अ ) चे परंतूक आणि महाराष्ट्र 
पंचायत समित्या निवडणूक , १९६२ च्या नियम ६० चे पोट - कलम ( ३) च्या उपबंधास अधिन राहून निर्वाचन अधिकारी यांचेकडून महाराष्ट्र 
पंचायत समित्या निवडणूक नियम , १९६२ च्या नियम ५९ अन्वये निवडणूक विवरणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर मी , धीरज कुमार , जिल्हाधिकारी, 
भंडारा महाराष्ट्र पंचायत समिती निवडणूक नियम , १९६२ च्या नियम ६० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर 
करतो की , भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी तालुक्यातील ४९ पिंपळगांव / सडक निर्वाचक गणाच्या दिनांक १० - ०१- २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या 
पोट निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव त्यांच्या कायमच्या पत्त्यासह जेथून ते निवडून आले आहेत त्या निर्वाचक गणाच्या नावासह 
प्रसिद्ध करीत आहे . 

अनुसूची 
पंचायत निर्वाचक रितसर निवडून कायमचा पत्ता 

गणाचेविश्लेषण 
समितीचे गणाचे 

आलेल्या सदस्याचे 

नाव 
( १ ) 

( ४ ) 
लाखनी ४९ -पिंपळगांव / सडक शामकुवर पंकज आसाराम मु . पिंपळगांव/ सडक , 

अनुसूचित जाती 

तालुका- लाखनी , जिल्हा- भंडारा . 
माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ जानेवारी, २०१६ रोजी प्रसिद्ध केले . 
भंडारा : 

धीरज कुमार , 
दिनांक १४ जानेवारी २०१६ . 

जिल्हाधिकारी , भंडारा 


नाव 


नाव 


( ३ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


